अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ 
सांख्यिकी अधिकारी, गट-“ब” (राजपत्रित) या संवर्गातून 
उपसंचालक, गट-“अ” या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: पदोनि-१११९/प्र.क्र.११/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ: नियोजन विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक ११ मार्च, २०२० चे आदेश. 


AIR आदेठा 


संदर्भाधिन समक्रमांकाचे दिनांक ११ मार्च, २०२० चे आदेशान्वये श्री.ब.चा.चौरे, सहायक जिल्हा 


नियोजन अधिकारी यांना उपसंचालक, गट-“अ* या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदरहू 
पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर या पदावर करण्यात आली आहे. सदरहू आदेशात अंशत: बदल करण्यात 


येत असून; सदरहू पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 


करण्यात येत आहे. 
अ. । संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी | wat | वाटप केलेला | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र. अधिकारी यांचे नाव व विद्यमान विभागीय संवर्ग करण्यात आली ते पद व 
पदस्थापना कार्यालय 

(१) (२) (3) (8) (4) 

श्री.ब.चा.चौरे, अ.ज. | कोकण-२ | उपसंचालक, 
, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, कौशल्य विकास, रोजगार व 

जिल्हा नियोजन समिती, उद्योजकता आयुक्तालय, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे कोकण भवन, नवी मुंबई 


२. संदर्भाधिन आदेशातील पदोन्नती संदर्भातील अटी व शर्ती तशाच लागू राहतील. 
३.  श्री.ब.चा.चौरे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्यानंतर 
सात (७) दिवसांच्या आत त्यांचे ई-प्रोफाईल सुधारित करुन त्याची प्रत शासनास तसेच संचालक, अर्थ व सांख्यिकी 


संचालनालय, मुंबई यांना सादर करावी. प्रत सादर न केल्यास त्यांचे चालू महिन्याचे वेतन अदा केले जाणार नाही. 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-१११९/प्र.क्र.११/का.१४२७ 


४. महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेश उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०२०१००७१४००२६३४१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


१०, 
११, 
१२. 
१२३. 


१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 
24. 


PRADNYA 
MAHALE : 


(प्रज्ञा महाले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई, 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.उप मुख्यमंत्री नियोजन)/मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (*पत्राने) 

आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, विस्तारीत, ३ रा 
मजला, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई 

जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे/ ठाणे 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२/१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मंबई 

सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 
भवन, नवी मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 

उप आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई/ पुणे/ 
नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 

उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, धुळे/ ठाणे 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

श्री.ब.चा.चौरे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिहल्हाधिकारी 
कार्यालय, धुळे 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


